महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ-२०१९/प्र.क्र.११२/लॉटरी-३. 
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी संचालनालय, 
नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालयासमोर,मुंबई -३२. 
दिनांक : २० जून, २०२२ 


पहा - (9) वित्त विभाग,महाराष्ट्र राज्य लॉटरी संचालनालय, ज्ञापन क्र.मराळॉ२०१२/ 
प्र.क्र.२७/लॉटरी-३, दि.२७ ऑगस्ट,२०१४. 
(२) वित्त विभाग,महाराष्ट्र राज्य लॉटरी संचालनालय, शासन निर्णय क्र.मराळॉ-२०१९/ 
प्र.क्र.११२/लॉटरी-३, दि.०१ ऑगस्ट,२०१९. 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्याच्या पारंपारिक साप्ताहिक/आकर्षक पुष्कराज व भव्यतम सोडतींच्या कामकाजाकरीता नियुक्‍त करण्यात 
येणाऱ्या पंचमंडळ सदस्य व संबंधित कर्मचारी यांना दि. २७/०८/२०१४ च्या ज्ञापनानुसार देण्यात येत असलेल्या पारिश्रामिकात 


वाढ करून या विभागाच्या दि.०१/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार खालीप्रमाणे पारिश्रामिक देण्यास मंजूरी देण्यात आळेली 
आहे. 


अ.क्र. सोडत पारिश्रमिक 
i) सोमवार ते शनिवार (गुरूवार, दुसरा व चौथा ara व सुट्टीचे | रु.२२५/-(रू.दोनशौी पंचवीस फक्त) 
दिवस वगळून) प्रत्येकी प्रत्येक सोडतीसाठी 
२ | गुरूवार आकर्षक पुष्कराज सोडतीसाठी, प्रत्येकी रु.२५५/-(रू.दोनशी पंचावन्न फक्‍त) प्रत्येक 
सोडतीसाठी 
३3 | दुसरा,चौथा शनिवार व रविवार तसेच सुट्टीच्या दिवशी होणाऱ्या | रु.२८५/-(रू.दोनशे पंच्याऐशी फक्त) 
सोडतींसाठी, प्रत्येकी प्रत्येक सोडतीसाठी 
४ | मासिक व भव्यतम सोडतीसाठी, प्रत्येकी रु.३१५/-(रू.तीनशी पंधरा फक्‍त) प्रत्येक 
सोडतीसाठी 


परंतु, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. समय-२०१६/ प्र.क्र. ६२/१८(र.व.का.), दिनांक २४/०२/२०२० च्या शासन 
निर्णयानुसार या विभागाच्या दि.०१/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद पार्श्वभूमी विचारात घेऊन संदर्भाधिन दि.०१ ऑगस्ट,२०१९ चा शासन निर्णयात पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात आली आहे:- 


अ.क्र. सोडत पारिश्रमिक 
ihe सोमवार ते शुक्रवार (गुरूवार व सुट्टीचे दिवस वगळून) प्रत्येकी रु.२२५/-(रू.दोनरी पंचवीस waa) 
प्रत्येक सोडतीसाठी 
२ | गुरूवार आकर्षक पुष्कराज सोडतीसाठी, प्रत्येकी रु.२५५/-(रू.दोनशी पंचावन्न फक्‍त) प्रत्येक 
सोडतीसाठी 
3 | ud शनिवार व रविवार तसेच सुट्टीच्या दिवशी होणाऱ्या | रु.२८५/-(रू.दोनशे पंच्याऐशी फक्त) 
सोडतींसाठी, प्रत्येकी प्रत्येक सोडतीसाठी 
४ | मासिक व भव्यतम सोडतीसाठी, प्रत्येकी रु.३१५/-(रू.तीनशी पंधरा फक्‍त) प्रत्येक 
सोडतीसाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ-२०१९/प्र.क्र.११२/लॉटरी-३. 


२. दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ चा शासन निर्णयातील सुधारणा ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २४/०२/२०२० 
रोजीच्या दिनांकापासून लागू राहील. 


3. उपरोक्त पारिश्रमिकावर होणारा खर्च हा मागणी क्र.जी-२, प्रधानशीर्ष-२०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा- राज्य लॉटरी 
संचालनालय- प्रमुख लॉटरी ( २०७५०४७२)-१३- कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या वर्षी 
मंजूर करण्यात योणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर सुधारीत झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०६२०१७४७५३७४०५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


g 


Digitally signed by SHELA KIRAN YADAV 
H F F LA K | R A N GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
)32, st=Maharashtra, 


4000: 
147de2d0631d7cdf6621cf125ce18774fca2cfedabf4fb63b4f5Scbd97 


No 


=235A8741EAE911 1E4F1D4B67BD4AF6A80F61D9D1, 


Y A D A V 2८00000010 10102D5F8C2CEA1675D3A4A 
(शीला यादव) 
कार्यासन अधिकारी तथा राज्य लॉटरी अधिकारी, 


वित्त विभाग. 


) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राज भवन, मलबार हिल, 
) प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (व्यय),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) उप सचिव,लॉटरी,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) आयुक्त,राज्य लॉटरी,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) उपसंचालक (ले व को) राज्य लॉटरी कार्यालय,वाशी,नवीमुंबई 
) लेखा अधिकारी,राज्य लॉटरी,वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
) लेखा अधिकारी (प्रशासन)राज्य लॉटरी कार्यालय,वाशी,नवी मुंबई. 
१०) कक्ष अधिकारी,लॉटरी-२,राज्य लॉटरी,वित्त विभाग,मुंबई. 
११) कक्ष अधिकारी,सेवा-६ व व्यय-७ ,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१२) निवड नस्ती,लॉटरी-३. 


पृष्ठ २ पैकी 


A 


